संचालक (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांच्या अधिनस्त 
३९ पदे व सहकार आयुक्त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त १३ 
अस्थायी पदे SAM एकूण ५२ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/ 

वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ४/१०/२००४ 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: राजस-१००८/ 
प्र.क्र.५३८/५-स, दिनांक ५/५/२०११ 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: अस्थाप-२०१२ 
प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक १२/१०/२०१८ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१/०२/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये संचाळक (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी 
पदे आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ अस्थायी 
पदे SAT एकूण ५२ अस्थायी पदे दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली 
होती. आता सदर पदे दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत सुरु ठेवण्यास संदर्भिय वाचा क्र.४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 


सदर शासन निर्णयाद्वारे संचालक (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी 
पदे आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ अस्थायी 
पदे अशा एकूण ५२ अस्थायी पदांना संदर्भिय वाचा क्र. ४ नुसार दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ 
पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. वरीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिल सदर शासन निर्णय सोबतच्या 
"परिशिष्ट-अ" प्रमाणे आहे. 

३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-ब" मध्ये नमुद लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


४. सदर area वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.४ अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२३२२१६३६२७५९०२ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igit 

e Hee 
Gauri Rahul = 
ost 

254. 100612. 8651 

0f8c3a69c8e6e8dc2cSbb9ddd, 

serial INumber=b018ba858dd6b20cc7a84f6bc86a86d6 

h a ५ e a6e9ac3ac56cSdbfcd89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul 

Mhaske 


ske 
Date: 2019.03.22 16:45:24 +05'30' 


(गौरी रा.म्हस्के ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
२) महालेखापाल( लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) Sear व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७) संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

८) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९) अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखा व परिक्षण) पुणे. 

qo) विभागीय सहनिबंधक (लेखा व परीक्षण) सहकारी संस्था, नाशिक 

११) प्रादेशिक उपसंचालक (वस्त्रोद्योग) मुंबई / नागपूर / सोलापूर / औरंगाबाद. 

१२) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, मुंबई / अहमदनगर / जळगांव / नाशिक / सांगली / 

कोल्हापूर / नागपूर / भंडारा. 

१३) विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-२ (सहकारी संस्था (विणकर), मालेगाव / सोलापूर. 

१४ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ५-स, १२-स, १७-स व २१-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


(शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक:- २२ मार्च, २०१९ चे विवरणपत्र) 
"परिशिष्ट- अ" 


संचालक, THEM, AERTS राज्य, नागपूर यांचे अधिनस्त पदे 


एकुण पदे 

१५६००-३९१०० (६६००) 
१५६००-३९१०० (६६००) 
१५६००-३९१०० (५४००) 
8300-38200 (४४००) 
९२३००-३४८०० (४६००) 
९२३००-३४८०० (४३००) 


२ 


किव 
ieee 
: 
ee 
aoe 
ह 


कार्यकारी अभियंता 
प्रादेशिक उपसंचालक (मुंबई-औरंगाबाद) २ 
सहाय्यक संचालक ४ 


५ | स्विय सहाय्यक/वरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक 
वरिष्ठ सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ (जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था) 
् 
plea 


सहसंचालक(तांत्रिक) 


९३००-३४८०० (४३०० 
९३००-३४८०० (४३०० 
९३००-३४८०० (४२०० 
९३००-३४८०० (४२०० 


३ ९३००-३४८०० (४३०० 


E 


१२ 

४ | निरिक्षक पयवेक्षक 

र 
त 
क 
४] 
१ 
२ 


कनिष्ठ लघुलेखक 
; = 
q 


१ ५२००-२०२००(२४०० 


५२००-२०२०० (२४०० 


५२००-२०२०० (१९०० 


न 
I 


2 4200-20200 (२४०० 
2 


२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे च्या अधिनस्त पदे = च्या अधिनस्त पदे 
विशेष लेखापरिक्षक वर्ग २ ९३००-३४८०० (४४००) 


कनिष्ठ लिपिक (सहकार आयुक्त कार्यालय) ६ ५२००-२०२०० (१९०० 


शिपाई (सहकार आयुक्त कार्यालय) २ ४४४०-७४४० (१३०० 
त्त SSS 


gE ea ed 


Digitally signed by Gauri Rahul Mhask 
DN: c=IN, o=Governme! arashtra, 
les Department, postalCode=400032, 


\6f24c3c5bb026c4 1 4c42/865139144c21fOfBc3 


Gauri Rahul 
205909 
M h k b018ba858dd6b20cc7a84f6bcB6aB6d6a6e9: 
3acS6cSdbfcd89f36c7 4de3e!f, cn=Gauri Rahul Mhask: 
Date: 2019.03.22 16:48:43 +05'30) 


(गौरी रा.म्हस्के ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


(शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक :- २२ मार्च, २०१९ चे विवरणपत्र) 


"परिशिष्ट-ब" 


कार्यालये 
संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व 
वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


प्रादेशिक उपसंचालक, हातमाग, 
यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग, नागपूर, 
मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था 
भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, सोलापूर, 
अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, 
जळगांव, मुंबई. 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, पुणे च्या 
अधिपत्याखालील पदे 


लेखाशिर्ष 
२४२५ सहकार ००१ 
(०१) (०४) 


००१-(१ (डी) संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व 
वस्त्रोद्योग यांचे संचालनालय 
(२४२५ ०० ५८) 


२४२५-सहकार ००१ 

००१-संचालक व प्रशासन 

००१(२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना जिल्हा 
उपनिबंधक 

००१ (दोन) (एक) हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग 
संचालनालय (२४२५ ०१३८) 


२४२५-सहकार 

००१-सहकारी संस्था लेखापरिक्षण 

००१ (एक) (ए) लेखा परिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग 
(२४२५ ०२२७) 


Gauri Rahul 
Mhaske 


grzogg 


}6f24c3c5bb026c414c42f865139144c2 1 fOfs 
ddd, 
serialNumber=b01 8ba858dd6b20cc7a84fobc86a86d6a6e 
‘Gauri Rahul Mhas! 


9ac3ac56cSdbfcd89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhaské 
Date: 2019.03.22 16:49:59 +05'30" 


(गौरी रा.म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


